सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत कृषीविषयक व यंत्रमागविषयक प्रशुल्क 
कमी करण्यासाठी वीज वितरण व पारेषण परवाना 
धारकांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत. मागणी 
क्र.एन-३ (मुख्यलेखाशिर्ष २८०१५५३४). 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निधिवि-२०१९/प्र.क्र.४४/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ०९/०७/२०१९ 


वाचा -: १. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. निधिवि-२०१९/प्र.क्र.३/ऊर्जा-३, 
दि. १२.०३.२०१९ 
२. वित विभाग झासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिळ, २०१९. 
३. महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. पीकॉम/लेखा १४९१९, दि. २९ मे, २०१९. 


प्रस्तावना- 

राज्यातील कृषीपंप धारक व यंत्रमाग धारक यांना दरवर्षी वीज वितरण आणि पारेषण परवाना 
धारकांना अर्थसहाय्य या योजनेखाली सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येतो व त्याची प्रतिपूर्ती 
करण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्यात येते. यापुढे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय 
विभागाच्या fasts घटक योजनेंतर्गत अनुसूचीत जातीच्या संबंधित कृषी व यंत्रमागधारक ग्राहक या 
वैयक्तिक लाभार्थ्यांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने सन 
२०१९-२० करिता महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी रु. २४९.९९९८ कोटी 
इतकी तरतूद केली आहे. 

सदर तरतूदीपैकी वित्त विभागाच्या संदर्भिय शासन परिपत्रक क्र.२ अन्वये सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय विभागाने लेखा अनुदानाच्या मर्यादेत रू. ८३.३३ कोटी इतकी तरतूद ऊर्जा विभागास 
उपलब्ध करून दिली आहे. सदर तरतूद महावितरण कंपनीस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या अनुसूचीत जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत अनुसूचीत जाती तथा नवबौध्द या वैयक्तिक 
लाभार्थ्यांना कृषीपंप व यंत्रमाग विषयक वीज दरात सवलत देण्यासाठी रु.८३,३३,००,०००/- 
(रुपये savant कोटी तेहतीस लाख फक्त) रोखीने वितरीत करण्यास झासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. या निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्‍कम wad अनुसूचीत जाती तथा नवबौध्द 
लाभार्थ्यावरच वीज दरात सवलतीपोटी खर्च होईल याची दक्षता विभाग स्तरावर ऊर्जा-५ ने तसेच 


झासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क्र.४४/ऊर्जा-३ 


महावितरण कंपनीने घ्यावी. तसेच ज्या उद्देशासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच 
उद्देशासाठी तो उपयोगात आणला जाईल याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील. 

३. वरील बाबींचा खर्च मागणी क्र.एन-३, २८०१, वीज, उप मुख्यलेखाशिर्ष-०५ पारेषण व वितरण 
गौणशिर्ष ७८९ अनुसूचीत जाती घटक योजना, गट BY (००) उपगट RIF (००) (०१) कृषी विषयक व 
यंत्रमाग विषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज वितरण / पारेषण परवाना धारकांना अर्थसहाय्य योजना 
सांकेतांक (२८०१५५३४) ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० करिता मंजूर अनुदानातून 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. सदरची रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी यांच्या मार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
अवर सचिव (ऊर्जा-३) व नियंत्रण अधिकारी म्हणून सह सचिव (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूर झालेळी रक्‍कम 
रु.८३,३३,००,०००/- (रुपये त्र्यांशी कोटी तेहतीस लाख फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
येथून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांच्या नावे स्वतंत्ररित्या धनादेश काढून वितरित 
करण्याची कार्यवाही करावी. 

५. या लेखाशिर्षांतर्गत एक वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रलंबित नाही. सदर वितरीत करण्यात येणारा निधी वित्त विभागाच्या दि. ०१.०४.२०१९ च्या 
परिपत्रकानुसार लेखानुदानाच्या मर्यादेत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६४६, 
दि. ०४.०७.२०१९ अन्वये सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिल्यानुसार प्रशासकीय विभागाच्या 
अधिकारात सदर निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०७०९१५२३०७८६१० असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nanasaheb Rajaram 
Dhane 
Date: 2019.07.09 15:28:38 +05'30' 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, WHATS, 
वांद्रे (पूर्व, मुंबई ५१ 
२. सह सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अर्थसंकल्प-विघयो) मंत्रालय, मुंबई ३२ 
३. उप सचिव (ऊर्जा-५) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१९/प्र.क्र.४४/ऊर्जा-३ 


४. मा.विरोधी पक्ष नेता विधानपरिषद/विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. महाळेखापाल,(ळेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०० ०२०, 

६. महालेखापाल,(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर-२, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/रालेवि), मुंबई, 

८. after व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 

९. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१०. वित्त विभाग (१६ व्यय/साऊ/साधनसंपत्ती/१३ अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
१. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


me) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


